औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्‍यातील 
इतर जिल्हा मार्ग रस्ते व ग्रामीण मार्ग रस्ते, 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून quad करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १० फेब्रुवारी, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र. मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो/३१५/व. प्र. दिनांक २५/०१/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते व ग्रामीण मार्ग रस्ते, 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नरत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नरत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 

सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, औरंगाबाद यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांचा ठराव विचारात घेऊन औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण 
तालुक्‍यातील खालील इजिमा व ग्रामा रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत 
आहेत. 


सामाविष्ठ quad 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावया | दर्जोन्नती 
क्रमांक व ची एकूण | नंतरचा क्रमांक 
लांबी लांबी 
(कि.मी) 

i . | कोळघर-एकतुनी-दाभरुळ- ग्रामीण  । (0/00 ते 3/00) ४८.२०० | प्रमुख जिल्हा 
रा.मा.-५२-आडगाव जावळे- । मार्ग- २३६ |।३.००कि.मी. कि.मी. ।मार्ग-१३० 
आंतरवाली खांडी- गेवराई ग्रामीण  । (०/००ते 3/00) 
मर्दा-कडेठाण बु.-रांजणगाव । मार्ग-२१६ (| 3.00 fF. 
दांडगा-हर्षी बु.-दादेगांव खु.- गग ता 
कुतुबखेडा-सालवडाअव- जागे वळत, lke Se Gay: 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१४/नियोजन-२ 


रा.मा.-६१, ची २.०० कि.मी. लांबी 


ओव्हरलेप. 


विहामांडवा-टाकळी-अंबड ग्रामीण (०/००ते २/००) 
रा.मा.२६ पर्यंत रस्ता. मार्ग- २३५ |। 2.00 कि.मी. 
प्रजिमा-५४ ची ५.०० कि.मी. लांबी 
ओव्हरलॅप 
ग्रामीण (०/०० ते ६/००) 
मार्ग- १०४ । ६.०० कि.मी. 
ग्रामीण  । (०/००ते 3/00) 
मार्ग- ८० । ३.०० कि.मी. 
इतर जिल्हा | (०/००ते 3/00) 
मार्ग- ४५ | 3.00 कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ५/००) 
मार्ग- १९७ | ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते ६/००) 
मार्ग-११२ | ६.०० कि.मी. 
ग्रामीण । (०/०० ते 3/00) 
मार्ग-९० ।३.०० कि.मी. 
प्रजिमा-३८ ची ४.०० कि.मी. लांबी 
ओव्हरलॅप 
ग्रामीण (०/०० ते ६/००) 
मार्ग- २१७ =| ६.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/०० ते ७/२००) 
मार्ग-९६ | 0.200 कि.मी. 
जिल्हा सरहद्द ते रा.मा.-६१ ते ।ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते १/००) ३७.०० प्रमुख जिल्हा 
पाचोड बु.-रा.मा.-५२-मुरआ- ८५ १.०० कि.मी. कि.मी. । मार्ग-१३१ 
थेरगाव-हर्षी बु.-हर्षी खु.- ।रा.मा.६१, ची ३.० कि.मी. लांबी 
दावरवाडी-प्र.जि.मा.-३४ ओवहरलॅप. 
कोंदार-नांदर-इंदेगाव-नवगाव- [ग्रामीण मार्ग - | (०/०० ते ३/००) 
रा.मा.-२६-आपेगाव-नायगाव २०४ ३.०० कि.मी. 
रस्ता. ग्रामीण मार्ग - | (०/०० ते ५/००) 
९७ ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते 3/00) 
२११ 3.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग - | (०/०० ते ५/००) 
९२ ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते 2/00) 
२०७ २.०० कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१४/नियोजन-२ 


प्रजिमा-८४, ची ३.०० कि.मी. लांबी 


ओव्हरलॅप. 
इतर जिल्हा | (0/00 ते ६/०० 
मार्ग -४६ ६.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग - | (०/०० ते ५/००) 
२२२ ५.०० कि.मी. 
रा.मा.-२६ ची ५.०० कि.मी. लांबी 
ओव्हरलॅप. 
ग्रामीण मार्ग - | (०/०० ते ७/००) 
१५१ ७.०० कि.मी. 
जिल्हा सरहद्द ते कोळीबोडखा- । इतर जिल्हा | (०/०० ते १०/८००) | ३४.८०० । प्रमुख जिल्हा 
वडजी-सालवडगाव-कोंदार- मार्ग -४७ |।१०.८०० कि.मी. कि.मी. ।मार्ग-१३२ 
नांदर-सोलनापूर-आखतवाडा ग्रामीण (०/०० ते ६/००) 
ते रा.मा.-२६ ते चकनवाडी- | मार्ग -१५८ | ६.०० कि.मी. 
तेलवाडी-घारी रस्ता. ग्रामीण  । (०/०० ते 3/00) 
मार्ग -१९८ ।३.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते ६/००) 
मार्ग-५३ ।६.००कि.मी. 
ग्रामीण  । (०/००ते ४/००) 
मार्ग-१३२ ।४.००कि.मी. 
ग्रामीण  । (०/००ते ४/००) 
मार्ग -१८४ ।४.००कि.मी. 
ग्रामीण  । (०/००ते १/००) 
मार्ग-४३ ।१.००कि.मी. 
१२०.०० 
एकूण कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना 2009-2029 मधीळ औरंगाबाद जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 


मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२०.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२२३५.७१० + 
१२०.००) म्हणजेच २३५५.७१० मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १९.८०० 
कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१४६५.५३०- १९.८००) म्हणजेच १४४५.७३० कि.मी. इतकी होईल. 


तेसच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १००.२०० कि. मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(४७८६.८९०- १००.२००) म्हणजेच ४६८६.६९० कि.मी. इतकी होईल. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१४/नियोजन-२ 

हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०२१४११२७३००६१८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN © 
KACHARE 


(ग.सं . कचरे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 


प्रत :- 

१) जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद . 

२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद. 

३) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद. 

४) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


५) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
६) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
७ निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


